वाचा :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCs) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. केंद्र हिस्सा 
लेखाशिर्ष (२२१० 7७३८) व राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष (२२१० ६४५५) 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२०. 


१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७७/आरोग्य-७. 


शासन निर्णय - 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आदिवासी घटकाकरीता, सन २०१९-२० करीता केंद्र 
शासनामार्फत केंद्र हिस्साकरीता रु. १२०.०३ कोटी तरतुद मंजुर करण्यात आली आहे. त्यास समरुप राज्य 
हिस्सा रु. ८०.०२ कोटी आवश्‍यक आहे. केंद्र VAIS सन २०१९-२० मध्ये रु.७४.७० कोटी निधी आरोग्य 
विभागास वितरीत करण्यात आलेला आहे, तर उर्वरीत केंद्र हिस्सा रु.४५.३३ कोटी व एकूण प्रलंबित समरुप 
राज्य हिस्सा रु.८०.०२ कोटी तरतुद चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


त्यानुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेकरीता वित्त 
विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३५ टक्के मर्यादेत 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव/लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पीत तरतुद सदर झासन निर्णयाद्वारे 
Gasesetas वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
(०१) (०४) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान | ३१- सहायक १३८६९.३२ ४५३३.०० 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के), (२२१० १७३८), अनुदाने 
(वेतनेत्तर ) 
(०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान | ३१- सहायक ९२००.०० ३२२०.०० 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के), (२२१० ४५५) अनुदाने 
(वेतनेत्तर ) 
एकूण २३०६९.३२ ७७५३.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण 
अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३२४/२०२०/व्यय-१३, दि. ०७/०९/२०२० अन्वये दिलेल्या मंजूरीस अधिन 
राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००११२५७३४२३२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस R व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ra vi Nn d fa ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48977 


D | g a mM ba | ro A U te 37ba8ed4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2020.10.14 17:58:55 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
३) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४) कार्यासन अधिकारी (का. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


